नांदेड जिल्ह्यातील माहुर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.८०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- २७ जून,२०२२ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. ना/प्र.आ./१५४८, दि.०६/०६/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील माहुर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील माहुर तालुक्‍यातील 


खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी) 

i . | सायफळ-प्रजिमा-१-मदनापुर- इतर जिल्हा | (०/००ते १५/५००) | १८.५०० | प्रमुख जिल्हा 
हरडफ-वाई-मलकागुडा-तुलसी- | मार्ग-०५  ।१५.५००कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१३३ 
जुनापाई रसता रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (0/008 3/00) 

१०२ ३.०० कि.मी. 

२. | रुई-गुंडवळ-तांदळा-दत्तमांजरी- | इतर जिल्हा | (०/००ते 99/400)| १८.५०० | प्रमुख जिल्हा 
दत्तशिखर मंदिर-अनुसया माता मार्ग-०१ = | 99.400 कि.मी. । कि.मी. | मार्ग-१३४ 
मंदिर रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 4/00) 

३१ ५.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.८०/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ०/५००) 
२५ ०.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते १/५००) 
२६ १.५०० कि.मी. 
प्रजिमा-५ ची सा.क्र. ५/८०० ते 
८/४०० = 2.400 कि.मी. 
WSLS लांबी. 
ळलखमापूर-मुरली-नखेगाव- ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 3/00) ३७.०० | प्रमुख जिल्हा 
आष्टा-मच्छिद्रपार्डी-वाई-गोकूळ- ०४ ३.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३५ 
हरडफ-अंजनखेड-नाईकवाडी- । ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 2/400) 
सावरखेड-बोंडगव्हाण-पैनगंगा १०४ २.५०० कि.मी. 
नदी रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 3/00) 
०८ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 3/00) 
७३ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते १/५००) 
११ १.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (0/००ते ३/१५० 
१२ ३.१५० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ५/००) 
93 ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ४/०० 
६५ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ३/००) 
48 3.00 कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 4/240) 
१७ ५.२५० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- । (०/००ते १/१००) 
१८ १.१०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते २/५००) 
६१ २.५०० कि.मी. 
एकूण ७४.०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७४.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९९७.०७० + 
७४.००) म्हणजेच ३०७१.०७० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.८०/नियोजन-२ 


कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( १०४७.६५०-२७.००) म्हणजेच १०२०.६५० कि.मी. इतकी 
होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४७.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(२४४२.९९०-४७.००) म्हणजेच २३९५.९०० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१७४२२२१५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANPAT SANDIPAN ८ 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


& 


S 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


(< 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


